सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
सामुग्री व पुरवठा या उद्ष्टाखाली 
रु.५.७६.२२७/- या रकमेचे देयक 
अदायगीस मंजूरी देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१४२१/प्र.क्र.१३२/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुलै, २०२१. 
संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि-१२ /कालबाहय देयक/ एचडीपीई 
सॅक-एलसन/२०२१/२०७४,दि.०७/०४/२०२१. 


ज्ञापन :- 


शासकीय दूध योजना, अकोला येथे अमरावती व नागपूर विभागातील अतिरिक्त दूधाचे दूध 
भुकटी व देशी कुकींग बटरमध्ये रुपांतरण करण्याची कार्यवाही भंडारा जिल्हा संघ, भंडारा यांचे मार्फत 
करण्यात येत असून तेथे दूध भुकटी व देशी कुकींग बटरच्या पॅकींग साठी लागणारे आवश्‍यक सामुग्री 
खरेदीसाठी मे.एळसन पॅकेजिक इंड.प्रा.लि. भडकमोर, गुजरात यांना कामाचे आदेश देण्यात आले 
होते. त्यानुसार त्यांनी १०,७०५ नग देयक क्र.३९/१९-२०,दि.६/४/२०१९, ₹. २,८९,०१८/- व १०,६३८ 
नग देयक क्र.४७८/१९-२०,दि.११/६/२०१९ ₹. २,८७,२०९/- असे एकूण ₹. ५,७६,२२७/- नुसार 
एचडीपीई वोवन सॅक चा पुरवठा केला होता. तथापी सदर देयक पारित करण्यासाठी सन २०१८-१९ व 
2098-20 यावर्षात पुरेसे अनुदान उपलब्ध नसल्याने सदर वर्षात देयकाची रक्‍कम अदा केलेली 
नसल्याने मे.एलसन vbr इंड.प्रा.लि.भडकमोर,गुजरात यांचे देयकाची एकूण रक्‍कम ₹. 
५,७६,२२७/- इतकी रक्‍कम सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष "२४०४ 
दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" (२२०) शासकीय दूध योजना, अकोला. (०३) (०३) (२४०४१३३७) (२७) 
सामुग्री व पुरवठा याउद्दिष्टाखाळील उप लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११७५०१७९६०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. : 


JWAL 
BHALCHANDRA SALV 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,अमरावती. 
४) दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना,अकोला. 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार/उपकोषागार अधिकारी,अकोला / अमरावती. 
६) निवड नस्ती. 


